भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील “कनिष्ठ 
भूवैज्ञानिक” संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या विनंती 
बदल्या- २०२३ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.१२६/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, नवीन मंत्रालय इमारत, 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुबई Yoo ००१ 
तारीख: ०५ ऑक्टोबर, २०२३ 


शासन Seat :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या तरतुदीनुसार मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या 
मान्यतेने भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील “कनिष्ठ भूवैज्ञानिक” संवर्गातीळ खालील 
अधिकाऱ्यांच्या त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्याप्रमाणे त्यांची विनंती बदलीने 
पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । कनिष्ठ भूवैज्ञानिकाचे सध्याचे कार्यालय बदलीनंतरचे कार्यालय 
नाव 
[meee] 2 3 S| 


षि श्री. अजय एस. सावंत | वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल | ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, 
सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, | जिल्हा परिषद, नागपूर 


रत्नागिरी 
२ | श्रीमती शिल्पा ए. | वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, भूजल | वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि 
जनक सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, | विकास यंत्रणा, नागपूर 
वर्धा 


बदली आदेशाची तात्काळ व कार्यक्षमरित्या अंमलबजावणी होण्याकरीता खालील सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे:- 
१. उपरोक्त नमूद कनिष्ठ भूवैज्ञानिक यांना दिनांक ०५/१०/२०२३ (म.नं.) पासून रकाना क्रमांक ३ 
मध्ये नमूद कार्यालयातून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. सदर आदेश हेच GAARA 
आदेशा असून, संबंधित कार्यालयाने नव्याने आदेश काढण्याची आवश्‍यकता नाही. 


२. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी रकाना क्रमांक ४ मध्ये नमूद कार्यालयात तात्काळ रुजू होऊन 
तसा अहवाल आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्यामार्फत शासनाकडे 
विनाविलंब सादर करावा. बदली झालेले अधिकारी हे बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले नसल्याचे 


शासन आदेशा क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.१२६/पापु-१५ 


निदर्शनास आल्यास त्यांच्याविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील 
तरतुदीनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना 
विनाविलंब रूजू करून घ्यावे. एखाद्या अधिकाऱ्याला रूजू करून न घेतल्यामुळे सक्तीचा 
प्रतिक्षाधीन काळ ठरवून काम न देता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित कार्यालय 
प्रमुखास व आस्थापना अधिकाऱ्यास जबाबदार धरण्यात येईल. 


३. सदरहू आदेशान्वये पदस्थापना करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी तात्काळ रुजू होणे आवश्‍यक आहे. पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास अथवा 
बदली आदेझात बदल करून घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव 
आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात त्याची नोंद घेण्यात 
यावी. तसेच सदर कृती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ Helles नियम क्रमांक 
३ (तीन) व नियम क्रमांक २३ चा भंग करणारी असल्यामुळे असे अधिकारी शिस्तभंगविषयक 
कारवाईस पात्र ठरतील. 


४. सदर बदल्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली झालेल्या सर्व 
अधिकाऱ्यांचे दिनांक ०५/१०/२०२३ पर्यंतचे वेतन ते सध्या कार्यरत असलेल्या कार्यालयाने 
काढावे. दिनांक ०६/१०/२०२३ पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत बदलीपुर्वीच्या 
कार्यालयाकडून काढण्यात येऊ नये. सदर वेतन संबंधित अधिकारी बदलीच्या कार्यालयात 
हजर झाल्यानंतर बदली नंतरच्या कार्यालयाने काढावे व तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 
दिनांक ०६/१०/२०२३ पासूनचे वेतन बदलीपुर्वी कार्यरत असलेल्या कार्यालयातील आहरण व 
संवितरण अधिकाऱ्याने अदा केल्यास त्यांना Alas: जबाबदार धरण्यात येईल, अज्ञा सूचना 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील सर्व विभागप्रमुख व कार्यालय प्रमुखांना देण्यात येत 
आहेत. 


५. उपरोक्त बदल्या ह्या संबंधितांच्या विनंतीनुसार करण्यात येत असल्याने त्यांना त्यांच्या 
बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी पदग्रहण अवधी तसेच कोणत्याही प्रकारचा प्रवास भत्ता 
अथवा अनुषंगिक भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत. 


हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. बदली झालेल्या संबंधित अधिकारी ते बदली झालेल्या 
कार्यालयात रूजू झाले आहेत किंवा कसे, याची माहिती तात्काळ शासनास सादर करण्याबाबत आयुक्त, 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांना सूचित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन AAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१००५११०७३५३३२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.१२६/पापु-१५ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GANESH NIVRUTTI PAWAR 
G A N FE S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 


SANITATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece0d20e9 
N IV U TT | | 17ffalef512d7e8fa2e49d93adbb5ad352, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=1325A2533F628572438B5FB7 

11C805DE49788678B97015BBOCAC990E3B37 
p A WA R 5423, cn=GANESH NIVRUTTI PAWAR 

Date: 2023.10.05 11:24:41 +05'30' 


(गणेश पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. सर्व संबंधित कनिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा 


मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय, मुंबई 
आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजीनगर, पुणे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (संबंधित) 


. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, नागपूर, अमरावती, 


औरंगाबाद,नाशिक, पुणे, कोकण. 


६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित सर्व जिल्हे. 


निवडनस्ती कार्यासन, पापु-१५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


